वाचा :- 
. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि. १२.४.२०२३ 
. अपर प्रधान मुख्य वनसरंक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 


सन २०२३-२४ करिता प्रशासकीय 
इमारतीचे बांधकाम (४४०६-००२६) या 
योजनेंतर्गत निधी वितरण करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग, 
शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.१३६/फ-९ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :-०५ जानेवारी, २०२४ 


यांचे पत्र क्र. कक्ष- १/पी/यो/नबाप्र/प्र.क्र.२२/२०२३-२४/३९९, दिनांक 26.06.2023 


३. महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय समक्रमांकित दिनांक ०३.१०.२०२३ 


. महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय समक्रमांकित दिनांक १९.१०.२०२३ 
. अपर प्रधान मुख्य वनसरंक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 


यांचे पत्र क्र. कक्ष- १/पी/यो/नबाप्र/प्र.क्र.२२/२०२३-२४/४२२, दिनांक ५.९.२०२३ 


. अपर प्रधान मुख्य वनसरंक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 


यांचे पत्र क्र.कक्ष- १/पी/यो/नबाप्र/प्र.क्र.२२/२०२३-२४/५१०, दिनांक २७.९.२०२२३ 


. अपर प्रधान मुख्य वनसरंक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 


यांचे पत्र क्र. कक्ष- १/पी/यो/नबाप्र/प्र.क्र.२२/२०२३-२४/५५९, दिनांक १५.१०.२०२३ 


. अपर प्रधान मुख्य वनसरंक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 


यांचे पत्र क्र. कक्ष- १/पी/यो/नबाप्र/प्र.क्र.२२/२०२३-२४/६३९, दिनांक ६.११.२०२३ 


. अपर प्रधान मुख्य वनसरंक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 


यांचे पत्र क्र. कक्ष- १/पी/यो/नबाप्र/प्र.क्र.२२/२०२३-२४/६४०, दिनांक §.99.2023 


१०.अपर प्रधान मुख्य वनसरंक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 


यांचे पत्र क्र. कक्ष- १/पी/यो/नबाप्र/प्र.क्र.२२/२०२३-२४/६९४, दिनांक २०.११.२०२३ 


११.अपर प्रधान मुख्य वनसरंक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 


यांचे पत्र क्र. कक्ष- १/पी/यो/नबाप्र/प्र.क्र.२२/२०२३-२४/७५१, दिनांक ०१.१२.२०२३ 


१२.अपर प्रधान मुख्य वनसरंक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 


यांचे पत्र क्र. कक्ष- १/पी/यो/नबाप्र/प्र.क्र.२२/२०२३-२४/८०५, दिनांक १५.१२.२०२३ 


१३.अपर प्रधान मुख्य वनसरंक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 


यांचे पत्र क्र. कक्ष- १/पी/यो/नबाप्र/प्र.क्र.२२/२०२३-२४/८३२, दिनांक २१.१२.२०२३ 


१४.अपर प्रधान मुख्य वनसरंक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 


यांचे पत्र क्र. कक्ष- १/पी/यो/नबाप्र/प्र.क्र.२२/२०२३-२४/८३५, दिनांक २१.१२.२०२३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.१३६/फ-९ 


१५.अपर प्रधान मुख्य वनसरंक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
यांचे पत्र क्र. कक्ष- १/पी/यो/नबाप्र/प्र.क्र.२२/२०२३-२४/८५२, दिनांक २७.१२.२०२३ 


प्रस्तावना :- 

सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाकरिता प्रशासकीय इमारतीचे बांधकाम (४४०६-००२६) या 
लेखाशिर्षाअंतर्गत ५०-इतर खर्च रु.१०००.०० लक्ष व ५३-मोठी बांधकामे रु.९०००.०० लक्ष असे 
एकूण रु.१००००.०० लक्ष नियतव्यय मंजूर व अर्थसंकल्पित आहे. वाचा येथील क्र.३ व ४ च्या शासन 
निर्णयान्वये ५०-इतर खर्च अंतर्गत रु.३००.०० लक्ष व ५३-मोठी बांधकामे रु.१८००.०० लक्ष असा 
एकूण रु.२१००.०० लक्ष इतका निधी वितरीत करण्यात आला आहे. 

वित्त विभागाच्या वाचा येथील क्र.१ च्या परिपत्रकान्वये वित्तीय वर्ष सन २०२३-२४ करिता 
प्रथम नऊमाहीकरीता (डिसेंबर, २०२३ अखेर) आवश्‍यक असणारा अनिवार्य व कार्यक्रमांतर्गत 
खर्चाचा अर्थसंकल्पीत निधी एकूण वार्षिक तरतूदीच्या ७०% च्या मर्यादेत अर्थसंकल्पीय अंदाज, 
वाटप आणि संनियत्रण प्रणाळीवर (बीम्स) वितरीत करण्याच्या अनुषंगाने सूचना देण्यात आलेल्या 
आहेत. 

अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
यांचेकडून वाचा येथील क्र.२, ५ ते १५ प्राप्त चाळू बाब प्रस्तावाच्या अनुषंगाने अनुदान उपलब्ध 
करुन देण्याची विनंती केळी आहे. त्यानुसार अनुदान वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधिन होती. 


शासन निर्णय :- 

अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
यांचेकडून वाचा येथील नमूद क्र.२ व ५ ते ११ च्या पत्रान्वये प्राप्त झालेला प्रस्ताव व वित्त विभागाचे 
दिनांक १२.०४.२०२३ रोजीचे परिपत्रकानुसार बीम्स प्रणालीवर उपलब्ध निधी विचारात घेता, 
प्रस्तावातंर्गत मागणी लक्षात घेऊन सन २०२३-२४ या वित्तीय वर्षात प्रशासकीय इमारतीचे बांधकाम 
(४४०६-००२६) या योजनेतून सदर शासन निर्णयासोबतच्या “प्रपत्र-अ” मधील तक्त्यात दर्शविण्यात 
आलेल्या कामांकरीता ५०-इतर खर्च अंतर्गत रु.४००.०० लक्ष व ५३-मोठी बांधकामे अंतर्गत 
रु.४५००.०० लक्ष असा एकूण रु.४९००.०० लक्ष इतका निधी खालील अटी व शरर्तीस अधिन राहून 
वितरीत करण्यास मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 


१. सदर निधीसाठी नियंत्रक अधिकारी म्हणून अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक 
(अर्थसंकल्प,नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर हे राहतील. त्यांच्याकडे हा 
निधी सुपूर्द करण्यात येत आहे. 

२. उपरोक्त खर्च विहीत कार्यपध्दतीनुसार तसेच अर्थसंकल्प वितरण प्रणाळीवर उपलब्ध 
मासिक निधी प्रवाहानुसार खर्च करण्यात यावा. यामध्ये कोणतीही वित्तीय अनियमितता 
होणार नाही याची दक्षता घेण्यात यावी. 


पृष्ठ ९ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.१३६/फ-९ 


ne 


Go 


११, 


१२. 


१२३. 


१४. 


सदर योजनांतर्गत प्रस्तावित कार्यबाबींना आवश्‍यकतेनुसार सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी तांत्रिक व 
प्रशासकीय मान्यता प्रदान केलेली आहे याची खातरजमा झाल्यानंतरच सदर कार्यबाबींवर 
निधी खर्ची टाकण्यात यावा. 

नियंत्रक अधिकाऱ्यांना सूचित करण्यात येते की, एकूण वितरीत केलेल्या/करण्यात 
येणाऱ्या तरतूदीपेक्षा कोणत्याही परिस्थितीत अतिरिक्‍त खर्च होणार नाही, याची दक्षता 
घ्यावी. 


. सदर तरतूद खर्च करतांना वित्त विभागाने वेळो वेळी घाळून दिलेल्या अटी व शर्तीचे पालन 


करावे. 


. अर्थसंकल्प वितरण प्रणाळीवर उपलब्ध असलेला निधी कोषागारातून आहरित करण्यापूर्वी 


तसेच खर्च करताना राज्य शासनाची कार्य नियमावली, वित्तीय नियमावली, अर्थसंकल्पीय 
नियम पुस्तिकेतील तरतूदी व सर्व अटी/शर्तीचे पालन करावे. 


. सदर आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये मंजूर व वितरीत अनुदानाच्या मर्यादेत खर्च सिमित 


ठेवावा. 


. सदरहू मंजूर करण्यात आलेले अनुदान संबंधित कोषागारातून काढून घेतल्यानंतर 


काढण्यात आलेली रक्‍कम महालेखापाल कार्यालयातील लेख्यात त्याच शिर्षाखाली 
नोंदली गेली आहे किंवा नाही याची खात्री करुन घ्यावी व त्याबाबतचे प्रमाणपत्र शासनास 
सादर करावे. 


. संबंधित कार्यालयाने मागील वर्षाकरिता त्यांना उपलब्ध करुन दिलेल्या अनुदानाच्या 


विनियोगाबाबतचे प्रमाणपत्र शासनास तसेच महालेखापालांना तात्काळ सादर करावे. 
त्याचप्रमाणे, आता वितरित करण्यात येत असलेल्या अनुदानाचे तपशिलवार देयक व 
विनियोग प्रमाणपत्र देखिल (Utilization Certificate) महालेखापाल, लेखा परिक्षा, 
महाराष्ट्र-२ नागपूर व शासनाला तातडीने सादर करावे. 


.उपरोकक्‍त अनुदानामधून केलेल्या खर्चाचे स्वतंत्र लेखे व पुस्तके तपासण्याचे अधिकार 


महालेखापाल, महाराष्ट्र-२, नागपूर यांना राहतील व त्याकरीता सदर संस्था त्यांना संपूर्ण 
सुविधा उपलब्ध करुन देईल. 

सदर खर्च वित्त विभागाच्या दिनांक १२.०४.२०२३ रोजीचे परिपत्रकातील अटींची पूर्तता 
होईल, याची दक्षता घेण्यात यावी. 

सदर मंजूरीस शासन निर्णय क्रमांक एमएससी-२०११/प्र.क्र. १७८/फ-५, दिनांक 
३०.९.२०११ च्या परिशिष्टात नमुद केलेल्या अटी व शर्ती बंधनकारक असतील. 

सदरहू कामे करतांना वन (संवर्धन) अधिनियम, १९८० अंतर्गत तरतूदी तसेच प्रचलित 
कायदे व नियम मधील तरतूदींचा भंग होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. 

सदर इमारतींची बांधकामे शासनाने प्रमाणित केलेल्या मापदंडानुसार व नियमाप्रमाणे 
केली जातील याची दक्षता घ्यावी. 


पृष्ठ ९ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.१३६/फ-९ 


उपरोक्त खर्च मागणी क्रमांक सी-१०, प्रधान लेखाशिर्ष ४४०६, वनीकरण व वन्यजीवन 
यावरील भांडवली खर्च, राज्य योजना अंतर्गत योजना, (०१) वनीकरण, ०७० दळणवळण व 
इमारती, (००) (०२) वनातील इमारती बांधकाम (४४०६ ००२६) या लेखाशिर्षाखाळी सन २०२३-२४ 
या आर्थिक वर्षात उपलब्ध असलेल्या अनुदानातून भागविण्यांत यावा. 


सदर arm निर्णय नियोजन विभागाच्या सहमतीने व वित्त विभागाच्या 
अनौ.क्र.सं.३९३/२०२३/व्यय-१०, दि.१.१.२०२४ अन्वये तसेच वित्त विभागाच्या दिनांक 
१२.०४.२०२३ चे परिपत्रक आणि वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र.विअप्र/२०१३/प्र.क्र.३०/ २०१३/ 
विनिमय, भाग-२, दिनांक १७.४.२०१५ अन्वये विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारास 
अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०१०५१७०९२०६६१९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by VIVEK VUAY HOSHING 

V | V F K V | AY DN: c=IN, o=Personal, title=4179, 
pseudonym=133142602957487084g5f8e27R50JA8P, 
2.5.4.20=d2eb76cc3763a845a8edf9b9dde07f42d90c6bc1 7db755d4af 
91632f6cOb678e, postalCode=414001, st=MAHARASHTRA, 


HOSHING ०० a 
(विवेक होशिंग) 
उप सचिव (वने), महाराष्ट्र शासन 

प्रत :- 
) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
) अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प,नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
) क्षेत्र संचालक, मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प, अमरावती 
५) मुख्य वनसंरक्षक (प्रा.) कोल्हापूर, पुणे, अमरावती, ठाणे, गडचिरोली 

) 

) 

) 

) 


महाळेखापाल-१/२ (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर. 
वित्त विभाग, व्यय-१० कार्यासन, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

नियोजन विभाग (का-१४७५), मंत्रालय, मुंबई-३२. 

कार्यासन अधिकारी, फ-२/ब-१ कार्यासन, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
१०) कार्यासन फ-९, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२.(निवडनस्ती) 


पृष्ठ ९ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.१३६/फ-९ 


शासन निर्णय क्र.वनबां-२०२३/प्र.क्र.१३६/फ-९, दिनांक ०५ जानेवारी, २०२४ 


सोबतचे “प्रपत्र - अ 


(प्रा) कोल्हापूर 


अ qa कामाचा तपशिल या शासन 
क्र निर्णयान्वये वितरीत 
करावयाचा एकूण 
निधी (रु.लक्ष) 
१ | मुख्य वनसंरक्षक | ब्रम्हपूरी वनविभागात वनरक्षक निवासस्थान बांधकाम २५०.०० 
(प्रा) चंद्रपूर प्रकार-१ (कामे-१०) 
२ | मुख्य वनसंरक्षक | वनपाल जत निवासस्थान बांधणे ११००.०० 


वनपाल व्हसपेट निवासस्थान बांधणे 


वनपाल दापोली प्रकार-२ निवासस्थान इमारत 


वनरक्षक खेडी प्रकार-१ निवासस्थान इमारत बांधणे 


वनरक्षक HPS प्रकार-१ निवासस्थान इमारत बांधणे 


वनरक्षक ताडील प्रकार-१ निवासस्थान इमारत बांधणे 


वनपाल मळगाव प्रकार-२ निवासस्थान इमारत बांधणे 


वनरक्षक आंबेरी प्रकार-१ निवासस्थान इमारत बांधणे 


वनरक्षक चाफेली प्रकार-१ निवासस्थान इमारत बांधणे 


वनपाल भुईबावडा प्रकार-२ निवासस्थान इमारत बांधणे 


वनरक्षक वाभवे प्रकार-१ निवासस्थान इमारत बांधणे 


वनपाल खडपडे प्रकार-२ निवासस्थान इमारत बांधणे 


वनपाल कोनाळ प्रकार-२ निवासस्थान इमारत बांधणे 


वनपाल चोकूळ प्रकार-२ निवासस्थान इमारत बांधणे 


वनरक्षक तपा नाका आंबोली प्रकार-१ निवासस्थान 


इमारत बांधणे 


वनरक्षक देवसु प्रकार-१ निवासस्थान इमारत बांधणे 


वनरक्षक तमदलगे प्रकार-१ निवासस्थान 


वनरक्षक हातकणंगले निवासस्थान 


वनरक्षक काळजवडे प्रकार-१ निवासस्थान 


वनरक्षक कोतोली प्रकार-४ निवासस्थान 


वनरक्षक वाघोत्रे प्रकार-१ निवासस्थान 


वनरक्षक इसापूर प्रकार-१ निवासस्थान 


वनरक्षक मिरवेल प्रकार-१ निवासस्थान 


वनरक्षक Halal प्रकार-१ निवासस्थान 


वनरक्षक म्हासुली प्रकार-१ निवासस्थान 


वनरक्षक फराळे प्रकार-१ निवासस्थान 


वनरक्षक ऐनी प्रकार-१ निवासस्थान 


वनरक्षक गैबी नाका प्रकार-१ निवासस्थान 


वनरक्षक पेडाखळे प्रकार-१ निवासस्थान 


वनरक्षक परळी प्रकार-१ निवासस्थान 


वनरक्षक अनुस्कुरा प्रकार-१ निवासस्थान 


वनरक्षक काटे प्रकार-१ निवासस्थान 


वनरक्षक नरळे प्रकार-१ निवासस्थान 


वनपाल गेळवडे प्रकार-१ निवासस्थान 


वनरक्षक विशाळगड प्रकार-१ निवासस्थान 


वनरक्षक आरळगुंडी प्रकार-१ निवासस्थान 


वनरक्षक बेगवडे प्रकार-१ निवासस्थान 


पृष्ठ ९ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.१३६/फ-९ 


वनसंरक्षक, (प्रा.) 
गडचिरोली 


वडसा वनविभागातील वनरक्षक यांचेकरीता प्रकार-२ 
(३ कामे) व वनरक्षक यांचेकरीता प्रकार-१ (२ कामे) 
निवासस्थान इमारत बांधणे 


गडचिरोली वन विभागातील वनरक्षक निवासस्थान 
बांधकाम प्रकार-१ (एकूण ७ कामे) 


९४००.०० 


मुख्य वनसंरक्षक 
(प्रा, अमरावती 


Construction of Residental Quarter Type 11 Single 
Unit Range Forest officer (Mobile Squad) at Wadali 
Range in Amravati Division 


Construction of Type 1 Residential Quarter Forest 
Guard Shendoda Beat Survay No.83 at Morshi 
Range In Amravati Division 


Construction of Type I Residential Quarter Forest 
Single unit for Forest Guard Ctr. Kotha in Dhami 
Range Melghat (T) Division Paratwada 


Construction of Type II Residential Quarter Forest 
Guard Single unit for Forester at Logging unit 
Paratwada 


Construction of Residential Quarter Type II Single 
unit for Forester at GOVT. Timber Depot at 
Paratwada Premises 


934.00 


अ.प्र.मु.व. सं. 
(संशोधन शिक्षण 
व प्रशिक्षण) 
म.रा.पुणे 


Construction of Faculty house for guest lecturer at 
F.T.LShahapur 


Construction of mess building at F.T.I. Shahapur 


Construction of Type I (double unit) multistorey at 
F.T.LShahapur 


construction of Type III quarter (single unit) for 
R.F.O. at F.T.I.Shahapur 


construction of Type III quarter (single unit) for Dy. 
Director at F.T.I. Shahapur 


Construction of RCC gutter for hostels 


Construction of RCC gutter along the institute 


394.00 


प्र.मु.व.सं. 
(वन्यजीव) 
म.रा.नागपूर 
(उपवनसंरक्षक, 
वन्यजीव, पेंच) 


Construction of Type-1 Residential Quarter (R.C.C. 
Frame Structure) (Double Unit) For Toraladob and 
Narth Fhulzari Forest Guard, at Pipariya Colemy, in 
East Pench (W1) Range In Prach Tiger Reserve, 
Nagpur 


Construction of Type-1 Residential Quarter (R.C.C. 
Frame Structure) (Double Unit) For Salama Gate & 
Khapa Gate Forest Guard at Pipariya, in East Pench 
(W1) Range in Pench Tiger Reserve, Nagpur 


Construction of Type-1 Residential Quarter (R.C.C. 
Frame Stracture) (Double Unit) Far North Salima 
Central Bodalzan Forest Guard, at Pipariya, In East 
Pensch (1) Range in fench Tiger Reserve, Nagpur 


Construction of Type-1 Residential Quarter (R.C.C. 
Fraine Structure) (Double Unit) For East 
Chikhalkhari & Amaltas (Booking Counter) Forest 
Guard, at Pipariya, Colony, in East Pench (W1) 
Range In Pench Tiger Reserve, Nagpur 


Construction of Type-1 Reuriential Quarter (R.C.C. 
Franse Structure) (Double Unit) For Special Suevice 
Amalias & Sillari Gate Forest Guard, at Pipariys 
Colony in East Pench (WI) Range Ir. Pench Tiger 
Reserve, Nagpur 


Construction of Type-1 Residential Quarter (R.C.C. 
Frame Structure) (Double Unit) For Sillari Gate & 
Ghosi Gate Forest Guard ar Pipariya Colony in East 


Pench (WI) Range In Pench Tiger Reserve. Nagpur 


Construction of Residential Quarter for Forester 
Amaitas (Round Officer) (Type-II) (Single Unit) at 
Pipariya Colony in Amalkas Round in Eau Fench 
(WL) Range in Pench tigar Reserve. Nagpur 


४५०.०० 


पृष्ठ ९ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.१३६/फ-९ 


Construction Residential Quaiter for Forester North 
Salama (Round Officer). (Type-ID) (Single Unit) at 
Pipariya Faresi Colony in North Saiama Round, in 
East Pench (W1) Range in Pench Tiger Reserve, 
Nagpur 


Construction Residential Quarter for Forester 
Kirangissara (Round Officer)-(Type-11) (Single unit) 
in Comp No 271, in Bhondewada Beat in Chertahuli 
Round in Chorbahuli Range in Pench Tiger Reserve, 
Nagpur 


Construction of Type-1 (For Forest Guard) At New 
Range Office Premisses, Kolitmara, la Comp. 234 
PF, le West Peach Ghatpendhari Range in Pench 
Tiger Reserve, Nagpur 


Construction of F.G. Otr. Type-l For Forest Guard 
Makardhokada Beat. At. Ambuzari, in Nagalwadi 
(W1) Kange in Pench Tiger Reserve, Nagpur. 


प्र.मु.व.सं. जामन्या वनक्षेत्रात चेक पोस्ट बांधणे २१०.०० 
(वन्यजीव) जामन्या वनक्षेत्रात वनवसाहत येथे पाण्याची टाकी 
म.रा.नागपूर बांधणे 
(उपवनसंरक्षक । जामन्या वनक्षेत्रात चेक पोस्ट बांधणे 
वन्यजीव, पाल वनक्षेत्रात चेक पोस्ट बांधणे 
नाशिक) SASH अभयारण्यातील शिरपुर वनक्षेत्रात टाईप-२ 
निवासस्थान बांधकाम बांधणे 
SASH अभयारण्यातील शिरपुर वनक्षेत्रात टाईप-१ 
निवासस्थान बांधकाम बांधणे 
राजुर वनक्षेत्रात कुमशेत येथे संरक्षण कुटी बांधणे 
राजुर वनक्षेत्रात पाचनई येथे संरक्षण कुटी बांधणे 
भंडारदरा वनक्षेत्रात कोलटेभे येथे संरक्षण कुटी बांधणे 
भंडारदरा वनक्षेत्रात रतनवाडी येथे संरक्षण कुटी बांधणे 
नांदुर मधमेश्वर अभयारण्यातील दिडोरीतास येथे संरक्षण 
कुटीचे बांधकाम करणे 
मु.व.सं. (प्रा) | वनरक्षक परळी यांचेकरीता मौजे परळी फॉ. के.नं. २४५ ३७०.०० 
कोल्हापूर सर्व्हे नं. १९०/२ येथे प्रकार-१ चे निवासस्थान बांधणे. 
सातारा वनरक्षक पळसावडे यांचेकरीता मौने परळी फॉ. के.नं. 
वनविभाग २४५ सर्व्हे नं. १९०/२ येथे प्रकार-१ चे निवासस्थान 


बांधणे. 


वनरक्षक आदर्का खु.फॉ.कं.नं.७८२ गट नं. १२५ नेथे 
प्रकार-१ चे ३०.८७निवासस्थान बांधणे. 


वनरक्षक लोणंद यांचेकरीता मौजे लोणंद फॉ.के.नं. ७८६ 
सर्व्हे नं. १९५ येथे प्रकार-१ चे निवासस्थान बांधणे 


वनरक्षक घाटदरे यांचेकरीता मौजे बोरी फॉ. कं.नं. ८०४ 
सर्व्ह १.१९३ येथे प्रकार-१ चे निवासस्थान बांधणे 


वनरक्षक वाघोली यांचेकरीता मोजे वाठार a सव्हे 
नं.६७८/३/२ येथे प्रकार चे निवासस्थान बांधणे. 


AM बहुन फॉ. के. नं. ८३१ गट नं. १२३ येथे वनपरिक्षेत्र 
अधिकारी (प्रा) बहुज यांच्या कार्यालयाच्या नवीन 
इमारतीचे बांधकाम करणे 

वनरक्षक बहुज यांचेकरीता मौजे वहुन फॉ. के. नं.८३१ 
गट नं. १२३ येथे प्रकार - १ चे निवासस्थान बांधणे 


पृष्ठ ९ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.१३६/फ-९ 


वनरक्षक दहिवडी गांचेकरीता मौने दहिवडी फो.के.नं. 
८६५ गट नं. १४६ येथे प्रकार - १ चे निवासस्थान बांधणे. 


वनरक्षक अंतवडी यांचेकरीता मौजे माळवाडी फॉ. के. नं. 
६६६ सर्व्हे नं. ७१२ येथे प्रकार-१ चे निवासस्थान बांधणे. 


वनरक्षक कैलसर यांचेकरीता मौजे मेहा फो.क. नं. १४५ 
येथे प्रकार-१ चे निवासस्थान बांधणे, 


वनरक्षक पारपार यांचेकरीता पौने महाबळेश्वर (कोळी 
आळी) सि.स.नं.५१६ येथे प्रकार-१ चे निवासस्थान 
बांधणे. 


९ | मु.व.सं. (प्रा) | कुडाळ वनपरिक्षेत्र कार्यालय इमारत बांधणे ५४.०० 
कोल्हापूर 
सावंतवाडी 
वनविभाग 
१० मु.व.सं. (प्रा. | Construction of Ladies Toilet With Changing Room ५.५० 
अमरावती at Dharni range 
वनविभाग 
११ | मु.व.सं. (प्रा) पुणे | भांबुर्डा वनपरिक्षेत्र मौजे बोपोडी स.नं.७३ पार्ट येथे ६५०.०० 
वरिष्ठ वन अधिकाऱ्यांसाठी प्रकार ६७ व प्रकार ६ चे 
निवासस्थान बांधणे 
१२ | मु.व.सं. (प्रा.) मुख्य वनसंरक्षक (प्रा) चंद्रपूर यांचे निवास्थान १००.०० 
चंद्रपूर बांधकामाकरीता 
१३  प्र.मु.स. Construction of Residensial Quarter For (Forest (99.00 
(वन्यजीव) Guard) - Type-1 At Tangada in Harisal Range of 
; Gugamal WL Division Chikhaldara 
उ.व.स. गुगामल, Construction of Residensial Quarter For Forester 
वन्यजीव विभाग, (Round Officer) Type-II At Belkund in Chikhaldara 
चिखलदरा Range of Gugamal WL Division Chikhaldara 
१४ मु.व.सं. (प्रा.) Construction of Residential Quarter Type-I (S.U.) 420.00 
नागपूर for Forest Guard of Sardi Beat in the Premisses of 


Van Vasahat at Sawargaon in Gat No. 04 in 
Sawargaon Beat in Narkhed Round in Narkhed 
Range of Nagpur Forest Division 


Construction of Residential Quarter Type-II (S.U) 
for Round Officer (RO) of Lohari Sawanga Round 
in the Premises of Comp NO. 23 (RF) in Gat No. 
290 of New Forest Colony at Lohari Sawanga in 
Lohari Heat in Narkhed Range of Nagpur Forest 
Division 


Construction of Residential Quarter-Type-I (DU) for 
Forest Guard of Kharshi & humewani Beat at 
Lohara in Comp No. 23 (RF) in Gut / Survey No. 
290 in Lohara Beat in Lohari Sawanga Round 
Narkhed Range in Narkhed Range of Nagpur 


Construction of Residential Quarter-Type-I (S.U.) 
for Forest Guard of Banor Beat at Banor in Gat/ 
Survey No. 12 in Banor Beat in Banor Round in 
Narkhed Range in Narkhed Range of Nagpur Forest 
Division 


Construction of Residential Quarter Type I (Single 


Unit) (RCC Frame Structure) at S.N.330. C.N. 101 
(P.F) Mendhepathar for Forest Division, Nagpur of 
Forest Circle Nagpur 


Construction of Labour Shed in the Premises of 
RFO Office at Umared in Survey No. 6665 in 
Umared Beat in South Umared Range of Nagpur 
Division 


पृष्ठ ९ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.१३६/फ-९ 


Construction of Shed for Four Wheeler Vehicle (8.0 
No.) Behind New Administrative Building at Zero 
Miles in Premisses of C.C.F. Office at Nagpur 
Forest Division Nagpur Ciricle 


Construction of Shed for Two Wheeler Vehicle 
(Double Row) Six Span Behind New Administrative 
Building at Zero Miles in Premisses of C.C.F. Office 
at Nagpur Forest Division Nagpur 


१५ | मु.व.सं. (प्रा.) 
छत्रपती 
संभाजीनगर 


वनपरिक्षेत्र (प्रा, माहुर अंतर्गत मौजे माहूर येथे वनरक्षक 
माहुर यांचेसाठी प्रकार-१ (एक घटक) निवासस्थानाचे 
बांधकाम करणे. 


वनपरिक्षेत्र (प्रा) माहुर अंतर्गत मौजे माहूर येथे 
कार्यालयीन वनरक्षक माहुर यांचेसाठी प्रकार-१ (एक 
घटक) निवासस्थानाचे बांधकाम करणे. 


६४.०० 


१६ | मु.व.सं. (प्रा.) 
अमरावती 
उ.व.सं. बुलढाणा 


वन परिक्षेत्र कार्यालयाचे परिसरात महिलांकरीता 
टॉयलेट ब्लॉक व चेंजींग रूम बांधणे. 


२०.५० 


१७ | मु.व.सं. (प्रा.) 
ठाणे 


वाडा पुर्व वनपरिक्षेत्रांतर्गत मौजे वाडा पुर्व GA ४०७ येथे 
वनपरिक्षेत्र कार्यालय बांधणे 


कंचाड वनपरिक्षेत्रांतर्गत कंचाड (पांढरेपाडा) गट नं १३५ 
येथे वनपरिक्षेत्र कार्यालय बांधणे. 


सावा वनपरिक्षेत्रांतर्गत मौजे कासा बु. सं.नं.११८/१ येथे 
वनपरिक्षेत्र कार्यालय बांधणे. 


मौजे वाबे, स.नं.१८२//॥-२ येथे वनपरिक्षेत्र कार्यालय 
बांधणे 


१७५.०० 


१८ | WA. 
(वन्यजीव) 
नागपूर ताडोबा 
कोर 


Construction of Type I Twin Quarter 


Construction of Type I Twin Double storey 
Quarter 


280.00 


एकूण :- 


४९००.०० 


VIVEK VIJAY 
HOSHING 


Digitally signed by VIVEK VUAY HOSHING 

DN: c=IN, o=Personal, title=4179, 
pseudonym=133142602957487084g5f8e27R5OJA8P, 
2.5.4.20=d2eb76cc3763a845a8edf9b9dde07f42d90c6bc17db7 
55d4af91632f6c0b678e, postalCode=414001, 
st=MAHARASHTRA, 

serialINumber=3b 1 afe499c80878329fbb017e4922f7356ccSedc7 
6102e8ff88c7b9a67a322d9, cn=VIVEK VUAY HOSHING 

Date: 2024.01.05 17:08:47 +05'30' 


(विवेक होरिंग) 
उप सचिव (वने), महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ९ पैकी ९ 


